राज्यपालांचे सचिव कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील 
वैधानिक विकास मंडळासाठी असलेली ९ पदे 
दि.०१.०९.२०२१ पासून दि.२८.०२.२०२२ पर्यंत पुढे चालू 
ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन निर्णय क्र:- आस्थाप २०२१/प्र.क्र.७४/२०-अ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक :- २६ ऑगस्ट, २०२१ 


वाचा:- 9) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक:- आस्थाप २०२१/प्र.क्र.9४/२०-अ, 
दि.०५.०७.२०२१. 
२) वित्त विभागाचे पत्र क्र.पदनि-२०२१/प्र.क्र.३४/२०/आपुक, दि.२३.०६.२०२१ 
3) राजभवन सचिवालयाचे पत्र क्र.रास/अस्थायी पदे/२०२१/१६६८, दि.०९.०८.२०२१ 
४) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक:- पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.१०.०८.२०२१. 


शासन निर्णय:- 


राज्यपालांचे सचिव कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील वैधानिक विकास मंडळासाठी असलेल्या ९ अस्थायी 
पदांना, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय दि.०५.०७.२०२१ अन्वये दि.०१.०८.२०२१ ते दि.३१.०८.२०२१ 
पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. 
२. वित्त विभागाच्या दि.१०.०८.२०२१ च्या शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने अस्थायी पदांना दि.२८.०२.२०२२ 
पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे प्रशासकीय विभागास अधिकार आहेत. सदर अधिकार तसेच उच्चस्तरीय सचिव 
समितीच्या दि.१४.०६.२०२१ रोजी झालेल्या बैठकीतील निर्णयानुसार राजभवन सचिव कार्यालयाच्या 
आस्थापनेवरील सोबतच्या परिशिष्टामध्ये दर्शाविळेली वैधानिक विकास मंडळाच्या ०९ अस्थायी पदांना 
दि.०१.०९.२०२१ ते दि.२८.०२.२०२२ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास या शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात येत आहे. 


3. सदर पदांवर होणारा खर्च सोबतच्या परिशिष्टातील स्तंभ २ मध्ये नमूद पदासमोर स्तंभ ६ मध्ये 
दर्शविलेल्या लेखाशिर्षाखालील सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षातील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
४. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/ आ.पु.क., 


दि.१०.०८.२०२१ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार व पदनि 
२०१६/प्र.क्र.३४/२०/आपुक, दि.२३.०६.२०२१ च्या पत्रान्वये उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या बैठकीच्या 
इतिवृत्तामध्ये दिलेल्या निर्णयानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ॥/५///.॥8॥8859.9०५.॥या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२१०८२७१३४१५४५२०७ असा आहे. सदर शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 

SATISH KARBHAR] 0s: ck=satistikaretani JONDHALE, CI 


S = Maharashtra, O = Government Of Maharashtra, 


JONDHALE Datero021 08 97 14Me49 +0830 6 
(सतीश जोंधळे ) 
सोबत : परिशिष्ट सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा. राज्यपालांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई-४०० ०३५. 
२. मा. राज्यपालांचे परिवार प्रबंधक, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई-४०० ०३५. 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्थाप २०२१/प्र.क्र.७४/२०-अ 


३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई/महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
४. महालेखापाल (लेखापरिक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई/महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

ष्‌. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई (राज्यपालांचे सचिव कार्यालयामार्फत) 
निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई. 


कार्यासन क्रमांक २५, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
निवड नस्ती. 


eon SG O&M 


वित्त विभाग, व्यय-४, अर्थसंकल्प-१४, वित्तीय सुधारणा, मंत्राळय, मुंबई-४०० 032. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्थाप २०२१/प्र.क्र.७४/२०-अ 


परिशिष्ट 


शासन निर्णय क्र.आस्थाप-२०२१/प्र.क्र.9७४/२०-अ, दि.२६ ऑगस्ट, २०२१ चे सहपत्र 
राज्यपालांचे सचिव कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील वैधानिक विकास मंडळासाठी असलेली अस्थायी पदे 


(गट-ब), म.वि. व ले.से. 
एस-१५ 
१२३२३०० 


४१८००- 


क्र.आरएजे-१०९४/९८०/ 
प्र.क्र.७९/९४/२०-अ, 
दि.२४.१०.१९९४ 


अ.क्र. । पदनामव वेतनश्रेणी | संख्या | पदनिर्मितीचा शासन दि.३१.०८.२०२१ लेखाशिर्ष 
निर्णय व दिनांक पर्यंत पदे चालू 
ठेवण्याचा निर्णय 
पं २ ३ शिक्का षु द 
राज्यपालांचे सचिव कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील वैधानिक विकास मंडळाची अस्थायी पदे 
| राज्यपालांचे उप सचिव, | १ | शासन निर्णय सा.प्र.वि. | शासन निर्णय, | २०१२, राष्ट्रपती, 
भाप्रसे क्र. आरएजे-१०९४/ सामान्य प्रज्ञासन | उपराष्ट्रपती, 
ere ३९१/प्र.क्र.२५/९४/ विभाग, क्रमांक:- | राज्यपाळ, संघराज्य 
२०-अ, दि.३१.०३.१९९४ | आस्थाप-२०२१/ क्षेत्राचे प्रशासक, 
12/13 
प्र.क्र.७४/२०-अ, प्यार 
is (03) रज / 
,०५.०७.२०२१ , 
क क. संघराज्य क्षेत्र प्रशासक 
(०९०) सचिवालय 
(००) (०१) सचिवालय 
(भारित) (अनिवार्य) 
(२०१२ ००१४) 
2. उप संचालक १ lara निर्णय सा.प्र.वि. वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे 
गक मत 
गहन; . आरएजे -१००९/ 
५७२/प्र.क्र.२७८/०९/ 
एस-२० ५६१००- २०-अ, दि.२.१२.२००९ 
१७७५०० 
३. घुलेख १ । झासन निर्णय सा.प्र.वि. | वरील प्रमाण वरील प्रमाण 
क्र.आरएजे-१०९४/३९१/ 
(उच्च श्रेणी) कात त 
प्र.क्र.२५/९४/२०-अ, 
एस-१५ ४१८००- दि.३१.०३.१९९४ 
१३२३०० 
i सहायक लेखाधिकारी १ । शासन निर्णय सा.प्र.वि. वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्थाप २०२१/प्र.क्र.9४/२०-अ 


५. | सहाय्यक १ । शासन निर्णय सा.प्र.वि. | वरील प्रमाणे । २०१२, राष्ट्रपती, 
क्र. आरएजे उर 2 उपराष्ट्रपती _ 
एस-८ : २५५००-८११०० क्र. आरएजे -१०९४/ _ 
३९१/ प्र.क्र.२५/९४/२०- राज्यपाल, संघराज्य 
अ, दि.३१.०३.१९९४ क्षेत्राचे प्रशासक, 
(०३) राज्यपाल / 
संघराज्य क्षेत्र प्रशासक 
(०९०) सचिवालय 
(००) (०१) सचिवालय 
(भारित) (अनिवार्य) 
(२०१२ ००१४) 
६. । लिपिक-टंकलेखक १ | शासन निर्णय सा.प्र.वि. वरील प्रमाणे । वरील प्रमाणे 
एस क्र. आरएजे -१०९४/ 
-0०६ १९९००- व 
६३२०० ३९१/ प्र.क्र.२५/९४/२०- 
अ, दि.३१.०३.१९९४ 
वाहन चालक १ farm निर्णय सा.प्र.वि. | वरील प्रमाण वरील प्रमाण 
एस क्र. आरएजे -१०९४/ 
-0६ १९९००- भा रि 
§3200 प्र.क्र.३२/९४/२०-अ, 
दि.२४.०१.१९९४ 
८. । शिपाइ २ । शासन निर्णय सा.प्र.वि. वरील प्रमाणे । वरील प्रमाणे 
wa क्र.आरएजे-१०९४/ 
-0१ १५०००- 
४७६०० ३९१/प्र.क्र.२५/९४/२०- 
अ, दि.३१.०३.१९९४ 
एकूण पदांची संख्या ९ 


SATISH KARBHARI 


JONDHALE 


Digitally signed by SATISH KARBHARI 
NDHALE 


JO 
DN: CN = SATISH KARBHARI JONDHALE, C = 


IN, S = Maharashtra, O = Government Of 
Maharashtra, OU = GENERAL 
ADMINISTRATION DEPARTMENT 


( AAT जोंधळे ) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


